महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगासमोर दाखल 
प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र शासन व शासनाच्या विभागाची 
/अधिकाऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात 
अधिवक्त्यांचे पॅनेल गठित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : समुप-२०२२/प्र.क्र.१६८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२३. 


वाचा : 9) मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ आणि महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, 
(कार्यपद्धती) विनियम, २०११ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मिटींग-२०११/(२४९)/कार्यासन-१४, 
दिनांक १५.०२.२०१४. 
३) विधि व न्याय विभाग, शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक मिटींग-२०११/(२४९)/कार्यासन-१४, 
दिनांक ०५.०९.२०१४. 
प्रस्तावना : - 


मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ मधील तरतूदीनुसार राज्य मानवी हक्क आयोगामार्फत 
स्वत:हून (5८०-/7०८८) तसेच, राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे प्राप्त तक्रारीवरून चौकशी करण्यात येते. 
मा.आयोगासमोरील बहुतांशी प्रकरणे ही कायद्याची तरतुदी व त्याची अंमलबजावणी या अनुषंगाने उद्भवलेली 
असतात व त्यात शासनाचे विविध विभाग प्रतिवादी असतात. त्याअनुषंगाने मा.आयोगासमोरील उपस्थित 
/दाखल प्रकरणामध्ये विधि विषयक बाजू योग्य व प्रभावीपणे मांडणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य 
मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र शासन व शासनाच्या विभागाच्या वतीने बाजू 
मांडण्यासाठी अधिवक्त्यांचे पॅनेल गठित करण्याबाबत महाराष्ट्र विधि विषयक कामकाज नियमावली, १९८४ 
मधील नियमामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. 

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य मानवी sep आयोगासमोरीळ उपस्थित/दाखळ प्रकरणामध्ये 
मा. आयोगासमक्ष महाराष्ट्र शासन व शासनाच्या अधिकाऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरिता अंतरीम व्यवस्था 
म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात अधिवक्त्यांचे पॅनेल गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मा. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगासमोरील उपस्थित /दाखल प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र शासन 
व शासनाच्या विभागाची /अधिकाऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, (मूळ शाखा/रिट सेल) 
येथील खालील कार्यरत सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांचे अंतरीम व्यवस्था 


म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात पॅनेळ गठित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समुप-२०२२/प्र.क्र.१६८/का.१४ 


अ.क्र. | सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्‍त | शाखेचे नाव 
सरकारी अभियोक्त्याचे नाव 

धि अँड.एस.एच.कंकाल रिट सेल 

२ अँड.मानसी बने रिट सेल 

३ अंड.के.एन.सोळुंके रिट सेल 

४ अंड.ए.ए.पुरव रिट सेल 

4 अँड.हिमांशु बी.टक्के मूळ शाखा 


२. सदर पॅनेळवरील नियुक्ती ही “महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्‍ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, 
१९८४” मध्ये नमूद दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील तसेच, सदर नियुक्‍ती उपरोक्‍त तक्त्यातील 
“सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता” यांच्या सदर पदावरील नियुक्ती (co- 
terminus with) अस्तित्वात असेपर्यंत राहील. 
३. सदर पॅनेलवरील विधिज्ञांना संदर्भिय क्र.२ व ३ मध्ये नमूद दराने व्यावसायिक शुल्क लागू राहील जे 
संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मंजूर अनुदानातून देय राहील. 
४. मा. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगासमोरील प्रकरणामध्ये संबंधित विभागांना परस्पर सदर 
विधिज्ञांशी संपर्क साधून त्यांची नेमणूक करता येईल. त्यासाठी विधि व न्याय विभागाशी संपर्क करण्याची 
आव्यकता नाही. 
५. वरील आदेशा मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत 
आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११३११२७३५०८१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAVIN ARUN 
KUMBHOJKAR 
(प्रविण अ.कुंभोजकर) 
उप विधि सल्लागार -नि- उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ne 
pal 
oy 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, विधिमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

सर्व मा.मंत्री /मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


av AD 


mn ढी 


S oC 
*-> > :- << >>> << > ZS 


(2 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समुप-२०२२/प्र.क्र.१६८/का.१४ 


९) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१०) प्रबंधक, (मूळ/रिट/अपील शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई 

99) प्रबंधक,महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, ९, हजारीमल सोमानी मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 

१२) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर 

१३) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद 

१४ सरकारी वकील/सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, मा.उच्च न्यायालय (मुळ /रिट सेल / 
अपील शाखा), मुंबई 

१५) सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद/खंडपीठ नागपूर 

१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद 

१८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९) व्हर्च्युअल कोषागार, नवीन शासकीय कुटीर क्र.११, प्लॉट क्र.१७६, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, 
मुंबई -४०००२१ 

20) संचालक, Bech करप्ठान ब्युरो, मधु इंडस्ट्रियल इस्टेट, पांडुरंग बुधकर मार्ग, परेल, मुंबई-४०००१३ 

२१ कार्यासन १८/अ शाखा/ई शाखा/म शाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


